राज्य उत्पादन Bow विभागातील गट-अ 
व गट-ब मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा :- 
(१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही-२०१४/व्हीआयपी २८४/ 
प्र.क्र.३६२/१२, दि.२६.११.२०१४ 
(२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-१२१५/प्र.क्र.२८/राउशु-१, दि.३०.०५.२०१५. 
(3) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-१२१६/प्र.क्र.७८/राउशु-१, दि.१४.०६.२०१६. 
(४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-१२१५/प्र.क्र.२८/राउशु-१, दि.१४.०७.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील बदली करण्यास सक्षम 
प्राधिकाऱयांचे अधिकार, त्यांच्या कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे प्रत्यार्पित करण्याची कार्यवाही करण्याच्या 
सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन दि.२६.११.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दिल्या असून 
त्यानुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक (गट-ब), उपअधीक्षक (गट-ब), अधीक्षक (गट-आओ), 
उपआयुक्त (कनिष्ठ श्रेणी)(गट-अ) या संवर्गातील नियमित बदल्या करण्याचे अधिकार संदर्भाधीन 
दि.३०.०५.२०१५ च्या आदेशान्वये प्रधान सचिव (ASA) यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अंशत: 
बदल करण्याची व त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दि.१४.०६.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या नागरी 
सेवा मंडळांच्या अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन दि.३०.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्यार्पित केलेले बदल्यांचे अधिकार रद्द करुन 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ मधील परंतुक २ व कलम ७ यामधील तरतुदीनुसार राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ व गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार पुढीलप्रमाणे 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा संवर्ग | बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्यात आलेला प्राधिकारी 


नियमित बदली विशेष बदली 
शि अप्पर आयुक्‍त मा. मंत्री मा. मुख्यमंत्री 
२ | सहआयुक्त मा. मंत्री मा. मुख्यमंत्री 
3 | उपायुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) मा. मंत्री मा. मुख्यमंत्री 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउशु-१ 


४ | उपायुक्त (कनिष्ठ श्रेणी) मा. मंत्री मा. मुख्यमंत्री 
५ | अधीक्षक मा. मंत्री मा. मुख्यमंत्री 
उपअधीक्षक मा. मंत्री मा. मुख्यमंत्री 
निरीक्षक सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य | मा. मुख्यमंत्री 
सचिव (राउशु) 
८ | सहायक आयुक्‍त आयुक्त, राउशु मा. मुख्यमंत्री 
गट-क आयुक्त, राउझु सचिव/प्रधान 
सचिव/अप्पर मुख्य सचिव 
(राउशु) 


२. बदली अधिकारामध्ये उपरोक्तप्रमाणे सुधारणा केल्यामुळे संदर्भाधीन दि.१४.०६.२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या नागरी सेवा मंडळाने केवळ 
निरीक्षक, राउशु (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकाळीन बदल्यांची प्रकरणे सचिव/प्रधान 
सचिव/अप्पर मुख्य सचिव Ra) यांच्याकडे सादर करावीत. निरीक्षक, wey (गट-ब) या संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या विशेष बदल्यांची, पदस्थापनेची प्रकरणे तसेच गट-अ व गट-ब संवर्गातील इतर अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकालीन/विशेष बदल्यांची, पदस्थापनेची प्रकरणे सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव rsa 
यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ नागरी सेवा मंडळाने मा. मंत्री (RSA) महोदयांकडे सादर करावीत. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०९१६१८०८१८४६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 


Punam ve मीच 


DN: c=IN, o=Government Of 
H 7 Maharashtra, ou=Joint Secretary, 
| ra mM a Nn postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Punam 


Wa g d e Hiraman Wagde 


Date: 2016.09.16 18:09:45 +05'30" 


(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (राउश) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (Say यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव (राउशु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा/साप्रवि), मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


